शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व त्यास 
संलग्नित रुग्णालये, प्रशिक्षण/आरोग्य पथके 
इत्यादीकरीता यंत्रसामुग्री व॒ तत्सम बाबीं 
खरेदी करण्यासाठी राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीच्या संरचना सुधारित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१३९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च २०१८ . 
१) वै.शि.व औ.द्र.वि. शासन निर्णय क्र. एमआयएस/१०९९/प्र.क्र.२१८/ ९९/प्रशासन-१, 
वाचा : दिनांक १५ मार्च, २०००. 
2) वै.शि.व औओ.द्र.वि. शासन निर्णय क्र. डीएमई-२००१/१०२९/प्र.क्र.१७०/प्रशासन-१, 
दिनांक ८ जून, २००५. 
३) उद्योग, उर्जाव कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ 
४ शासन निर्णयवै.शि.व औ.द्र.वि. क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.११३/समन्वय,दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २०१७ 
५ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग , दिनांक २६.०७.२०१७ अन्वये "औषधे व उपभोग्य 


वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे याबाबींची खरेदी हाफकिन बायोफार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.मार्फत 


करण्याबाबत" आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार याविषयी विभागास आवश्‍यक 


असलेली औषधे व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याबाबतची प्रक्रिया हाफकीन महामंडळामार्फत सुरू 


आहे. सदर दिनांक २६.०७.२०१७ निर्णयातील तरतूद/परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये औषधे, 


तदअनुषांगिक उपभोग्य वस्तु (Consumables) व वैद्यकीय उपकरणे व्यतिरीक्त संबधित विभागास 


HARA असणारी उर्वरित सर्व खरेदी (उदा कार्यालयीन साधनसामुग्री, अँम्बुलन्स व इतर) संबधित 


विभाग शासनाच्या प्रचलित खरेदी धोरणानुसार त्या त्या विभागातील खरेदी समितीमार्फत करेल. 


असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सबब सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने याविषयी शासन निर्णय, 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दिनांक २७.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 


शासन निर्णय क्रमांकः रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१३९/प्रशा-१ 


करण्यात आलेली राज्यस्तरीय खरेदी समिती सुधारित स्वरूपात गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर २०१६ अन्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 


खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका प्रसिध्द केळी आहे. सदर शासन निर्णयातील 


तरतूदीनुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालनालयाद्वारे सर्व शासकीय वैद्यकीय/दंत 


महाविद्यालये तसेच संलग्नित रुग्णालये व त्यास संलग्नित असलेली आरोग्य पथके इ. करिता 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दिनांक २६.०७.२०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये 


नमूद बाबींच्या खरेदीच्या अनुषंगाने वित्तीय मर्यादेनुसार निर्णय घेणेबाबत खालीलप्रमाणे सुधारित 


"राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती" स्थापित करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकारी यांचे पदनाम समितीमध्ये 

क्र. असणारे पदनाम 

णं . | सचिव/प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी अध्यक्ष 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. ।सह संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई सदस्य सचिव 
(संबंधित खरेदीदार विभाग/कार्यालयाचा खरेदी प्रक्रिया 
हाताळणारा गट-अ दर्जापेक्षा कमी नसलेला ज्येष्ठ अधिकारी) 

3. । सहसचिव /उप सचिव (प्रशासन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. | संचालक, लेखा व कोषागार संचालनालयातील गट - अ किवा गट निमंत्रित 
ब दर्जाचा लेखाधिकारी 

५. ।उद्योगसह संचालक (भांख)/उद्योग संचालनालयाचा प्रतिनिधी निमंत्रित 

६. | अन्य विभागाकडून कोणताही निमंत्रित आवश्‍यक असल्यास निमंत्रित 

७. | तांत्रिक तज्ञ आवश्‍यकता असल्यास निमंत्रित 

३. हा शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/ 


प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ मध्ये परि.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१३९/प्रशा-१ 


त्यासोबत प्रसिध्द केलेल्या नियमपुस्तिकेतील प्रकरण क्रमांक दोन मधील परि.क्रमांक २.९.२ च्या 


निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११७४४५४००१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| U al ou=Medical Education and Drugs 
ci Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50 
h | 897b7b2244d66593f50dd713da83860912 
a a e 503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.03.31 18:48:57 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता आणि लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव सचिव (र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (उद्योग) , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव (प्रशासन) , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायोफार्मास्युटीकल्स कार्पोरेशन लि . परेल, मुंबई 
आयुक्त (विकास), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन ,मुंबई. 

संचालक, ळेखा व कोषागर संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सर्व शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व त्यांना संलग्नित असलेले रुग्णालये 
प्रशिक्षण/आरोग्य पथके यांचे अधिष्ठाता/अधिक्षक. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अवर सचिव (प्रशासन -२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (समन्वय) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


